मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, अमरावती यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२२/प्र.क्र.१६/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०१ एप्रिळ, २०२२ 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२१/प्र.क्र.७०/प्रशासन-१ 
दि.०६ ऑक्टोबर , २०२१ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 
दि. २२ फेब्रुवारी, २०२२ 
३) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे 
दि. ०२ मार्च, २०२२ रोजीचे पत्र. 
४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती यांचे 
दि.१४ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीचे पत्र. 
५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला यांचे 
दि.२३ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीचे पत्र. 
६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ यांचे 
दि.२४ फेब्रुवारी, २०२२ रोजीचे पत्र. 
शासन निर्णय -: 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, अमरावती तसेच अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती / अकोला 
/ यवतमाळ यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयाकडील अस्थायी पदे दि. ०१ सप्टेंबर, २०२१ ते 
दि. २८ फेब्रुवारी, २०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यात आली होती. 


२. आताया शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
तसेच अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती / अकोला / यवतमाळ यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील २२७१ पदे, रुपांतरित अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३७६ पदे, जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील १३ पदे अज्ञा एकूण २६६० पदांना 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या 
अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१ मार्च, २०२२ पासून दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास 
शासन मंजुरी देत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः सीओएन-२०२२/प्र.क्र.१६/प्रशासन-१ 


३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य 
शाखेतील क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ 
च्या शासन निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित 
करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयातील तरतूदी / सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


४. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- 
सर्वसाधारण, ००१- संचालन व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत 
पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचाळलन व प्रशासन (पाच) 
कार्यान्वयन (योजनेतर) या लेखाशिर्षाखालील चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा व या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


५. वित्तविभाग, शासन निर्णय क्र.: पदनि २०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क. दि. २२ फेब्रुवारी, २०२२ 
या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०४०११६४८०६१३१८ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Vikram Nivrutti 
Dhamal 


(वि.नि.ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- १. महाळेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महाळेखापाल-२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
४. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती / अकोला / यवतमाळ. 
५. कोषागार / उप कोषागार अधिकार, अमरावती / अकोला / यवतमाळ. 
६. वित्त विभाग कार्यासन (व्यय-११) / (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 
७.कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कार्यासन प्रशासन-१ (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन-२०२२/प्र.क्र.१६/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१ नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.०१/०३/२०२२ 
दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ पारून डं 
पर्यत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ पासून 
se पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | wd मुदतवाढ 
2a दव व लात दि.३१/०८/२०२२ 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पर्यंत मुदतवाढ 
| अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये ae 3 Gas 
ae ae द्यावयाच्या पदांची 
. झालेली वाढ. झालेली घट क 
संख्या 
१ २ ३ 8 दु ६ 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०४ i | a ०४ 
प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती 
२ | अधीक्षक अभियंता, ८८ शिंक शिंगं ८८ 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
३ | अधीक्षक अभियंता, १०४ शिका शिळा १०४ 
सा.बां.मंडळ, अकोला 
४ | अधीक्षक अभियंता, ९८ शिश शिंगी ९८ 
सा.बां.मंडळ, 
यवतमाळ 
एकूण २९४ ee | ae २९४ 
विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे (३४ संवर्गाच्या पुढील) 
दि.०१/०३/२०२२ 
दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ पासून : 
पर्यत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदत्तवाढ पासून 
भे पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ 
a eee दि.३१/०८/२०२२ 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पर्यंत मुदतवाढ 
। अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये अस्थायी पदांमध्ये eae 3 पदांची 
asi =e द्यावयाच्या पदांची 
1 झालेली वाढ. झालेली घट er 
संख्या 
१3 र 3 8 दु 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शिश शिंगी 
प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती 
२ | अधीक्षक अभियंता, ४४७ शिंग शिंगी ४४७ 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
३ | अधीक्षक अभियंता, ६०९ a ae ६०९ 
सा.बां.मंडळ, अकोला 
४ | अधीक्षक अभियंता, ४५३ व्या शिळी ४५३ 
सा.बां.मंडळ, 
यवतमाळ 
एकूण १५०९ po po १५०९ 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन-२०२२/प्र.क्र.१६/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.०१/०३/२०२२ 
दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ पारून 
पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत नी पासून 
व पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ 
Ses हा दि.३१/०८/२०२२ 
= कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या as मुदतवाढ 
; अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये को 3 aah 
ne a द्यावयाच्या पदांची 
: झालेली वाढ. झालेली घट nee 
संख्या 
q २ ३ v षु & 
q | मुख्य अभियंता शिंगी शिंक शिका शिंग 
सा.बां. प्रादेशिक 
विभाग, अमरावती 
२ | अधीक्षक अभियंता, १३० शिंगी शिक १३० 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
३ | अधीक्षक अभियंता, २०६ | | २०६ 
सा.बां.मंडळ, 
अकोला 
४ | अधीक्षक अभियंता, १०३ Ly शिश १०३ 
सा.बां.मंडळ, 
यवतमाळ 
एकूण ४३९ — aa ॥ 19%. ४३९ 
विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.०१/०३/२०२२ 
दि.२८/०२/२०२२ | दि.२८/०२/२०२२ । दि.२८/०२/२०२२ पारून : 
पर्यत मुदलवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ पासून 
x पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ 
ह कव eee दि.३१/०८/२०२२ 
es कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या । देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या os मुदतवाढ 
न अस्थायी पदांची । अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये की 3 पदांची 
सा णक) द्यावयाच्या पदांची 
i झालेली वाढ. झालेली घट च्या 
संख्या 
q २ 3 8 षु & 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०१ शिश | ०१ 
प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती 
२ | अधीक्षक अभियंता, १६ शिळ शि १६ 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
3 | अधीक्षक अभियंता, ०४ iL | Lo ०४ 
सा.बां.मंडळ, अकोला 
४ | अधीक्षक अभियंता, ०८ शशी a od 
सा.बां.मंडळ, 
यवतमाळ 
एकूण २९ [10 a ae २९ 


पृष्ठ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन-२०२२/प्र.क्र.१६/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (4) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


दि.०१/०३/२०२२ 
दि.२८/०२/२०२२ दि.२८/०२/२०२२ दि.२८/०२/२०२२ पासून 3 
पर्यंत मुदतवाढ जत पात | wt मुदतवाढ पासून 
4 पर्यंत मुदतवाढ wat मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ 
य दि.३१/०८/२०२२ 
a कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या डे मुदतवाढ 
: अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये ततका 3 पदांची 
या ae द्यावयाच्या पदांची 
र झालेली वाढ. झालेली घट न्या 
संख्या 
Eg 2 3 8 दु & 
i मुख्य अभियंता सा.बां. | शि शि 
प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती 
२ | अधीक्षक अभियंता, aa q शिंगा शकी na q 
UA ASS, 
अमरावती 
३ | अधीक्षक अभियंता, ०४ शिंगं शिवता ०४ 
सा.बां.मंडळ, अकोला 
४ | अधीक्षक अभियंता, ०८ aa a od 
UA ASS, 
यवतमाळ 
एकूण १३ 10 ee १३ 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.०१/०३/२०२२ 
दि.२८/०२/२०२२ दि.२८/०२/२०२२ दि.२८/०२/२०२२ प्रन शै 
र्येत सुदतवाढ पर्यत. वतर | ola yecrare पासून 
ह पर्यंत मुदतवाढ wat मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ 
त या पत पवाडा दि.३१/०८/२०२२ 
वी कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या वगत मुदतवाढ 
न अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये ae 3 ae 
atest ae द्यावयाच्या पदांची 
. झालेली वाढ. झालेली घट दा 
संख्या 
Ea Q 3 दु & 
षी मुख्य अभियंता सा.बां. | शिडी [| 
प्रादेशिक विभाग, 
अमरावती 
२ | अधीक्षक अभियंता, २०५ शिका १७ १८८ 
सा.बां.मंडळ, 
अमरावती 
३ | अधीक्षक अभियंता, ११३ शिंगी शिंगी ० १०३ 
सा.बां.मंडळ, अकोला 
४ | अधीक्षक अभियंता, ९५ शिंका 1 | ० ८५ 
सा.बां.मंडळ, 
यवतमाळ 
एकूण ४१३ a _ ५ ३७ ३७६ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


